महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल FAA, 9869 ) 
शासन विनिर्दिष्ट तरतूदीनुसार ५ गंभीर आजार व 
आकस्मिक २७ आजार प्रमाणित करण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- लविम-२०१८/प्र.क्र.१९२/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : १ सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा, शासन निर्णय क्रमांक:-एएमजी-१०९९/प्र.क्र.१४/आरोग्य-३, 
दि. १५ फेब्रुवारी, १९९९ 
2) महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक मळउविम/वित्त विभाग/२०१८-१९/७८३, 
दि. १२ सप्टेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मुख्यालयात तसेच जिल्हा स्तरावरील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी 
व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल)नियम, १९६१ मधील तरतूदीच्या अधिन राहून 
आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर तसेच ५ गंभीर आजारातील आकस्मिकता प्रमाणित करण्यास शासकीय 
रुग्णालय नेमून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन [नणंय निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल नियम,१९६१ ) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास 
महामंडळाच्या मुख्यालयात कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई व जिल्हा 
स्तरावर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक/अधिष्ठाता/वैद्यकीय अधिक्षक 
यांची नेमणूक करण्याबाबत संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाकडून प्राप्त 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०११५११४०५९७३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar 
DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, 
ou=Industries Energy and Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtri 


Rajiv Madhav : 
Ambikar See 
(राजीव आंबीकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति:- माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) मा. मंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
४) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः लविम-२०१८/प्र.क्र.१९२/उद्योग-६ 


५) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापरिक्षा), मुंबई -१/नागपूर -२ (२ प्रती) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई(२ प्रती) 

७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई . 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (सर्व जिल्हे) 

९) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई. 

१०) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

११) संचालक, आयुर्वेद, आयुर्वेद संचालनालय ,मुंबई. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई. 
१३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (सर्व ) 

१४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, (सर्व) 

१५) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालये (सर्व) 

१६) निवडनस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


